जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग- 
३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ 
रोजीच्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र. १५/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झडबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३२५/आस्था-४, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर,२०२३ 
२) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
विझा/आस्था/कार्या ११(६६)/कावि ७१/२०२०, दिनांक ०६.०१.२०२०. 
3) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. झेएनजी-२०१७/प्र.क्र.५४/आस्था-४, 
दि.१७.०९.२०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील 


कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता 


यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित काळावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री. एच. टी. 


निमजे कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, गोंदिया यांच्या आक्षेपांची पुर्तता करता आळेली 
नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर कार्यालयाने संदर्भ क्र.१ 


येथील दि.१७.१०.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील (भाग-२ पदविकाधारक) येथून (भाग-१ 


पदवीधर) येथे निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. निमजे यांच्या नावासमोर रकाना क्र.४ येथे 
दि.०१.०१.१९७३ ऐवजी १०.०३.१९६७, रकाना क्र.५ येथे SAAS ऐवजी AS edie व रकाना 
H.9 येथे अज ऐवजी विमाप्र stall दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र. १५/आस्था-४ 


४. अंतिमज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद 


क्रमांक ३ प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून श्री.एच.टी. निमजे , कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) , 


जिल्हा परिषद, गोंदिया यांची सेवा ज्येष्ठता संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०१.२०२३ 


च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील (भाग-२ पदविकाधारक) अनुक्रमांक ५६८ येथून (भाग-१ पदवीधर) 


अनुक्रमांक ११७ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०११८११५०१२४३२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by POPAT DATTATRAYA DESHMUKH 
00१०010110 001 110. त. 


D E S H M U K H DEPARTMENT MANTRALYA, MUMBAI, OU = 
fea uee ee 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 
शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या rears 
आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

३. अवर सचिव (आस्था-३ )/कक्ष अधिकारी ( आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र. १५/आस्था-४ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीच्या एकत्रित 


अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या शुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक । शौक्षणिक कनिष्ठ प्रवर्ग ।व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता अभियंता अर्हता परीक्षा 
पदावरील उत्तीर्ण/सुट 
नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
ee २ 2 8 4 द 9 ८ र 
भाग-१ पदवीधर 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय 
दि.१७.०९.२०१८ नुसार 
गोंदिया बी.ई. त्यो पदवी प्राप्त केल्याच्या 
११७अ | श्री. एच.टी.निमजे | गोंदिया | 90-98-9880 | (सिव्हील ।२०-०६-२०१४ | FATT | उत्तीर्ण दिनांकापासून पदवीधर 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये नाव 
समाविष्ट 
दि.२०.०६.२०१४ 


